विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिध्दीकरिता देण्यात 
आलेल्या जाहिरातीचे देयक अदा करणेसाठी 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-१०१९/प्र.क्र. २१७/पोल-११ 
दुसरा मजला, हुत्तात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: १५ मार्च, २०१९ 


प्रस्तावना :- 

दिनांक ११ मार्च, २०१७, दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०१७ व दिनांक ३ मे, २०१७ रोजीच्या विविध दैनिक 
वृत्तपत्रामध्ये जाहिरात प्रसिध्दीकरिता देण्यात आली होती. सदर जाहिरातीवर रुपये २७०७५/- (रुपये 
सत्तावीस हजार पंचाहत्तर फक्त) एवढा खर्च आला असून त्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी विविध वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात प्रसिध्दी करीता देण्यात आलेली 
आहे. सदर जाहिरातीचे देयक रुपये २७०७५/- (रुपये सत्तावीस हजार पंचाहत्तर फक्त) अदा करण्यास या 
शासन निर्णयाव्दारे प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर वृत्तपत्रांची देयके खालील तक्त्यातील (स्तंभ- 
५) प्रमाणे आहेत :- 


अ.क्र. । वर्तमानपत्राचे नांव देयक क्रमांक जाहिरातीचा दिनांक | जाहिरातीची रक्‍कम 

१ २ ३ ४ ५ 
| 4 | दि इंडियन एक्सप्रेस १००२६६३४८२ ११ मार्च, २०१७ ८४००/- 
२ दै. पुण्य नगरी ॥॥/१७-११/०१४२९ १५ नोव्हंबर, २०१७ ७८७५/- 
३ दै. लळोकत ४७३१ ३ मे, २०१७ १०८००/- 
एकूण २७,०७५/- 


प्रमाणित करण्यात येते की, सदरहू खर्च यापूर्वी अदा करण्यात आलेला नाही. 


जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर यांनी (स्तंभ-२) मध्ये नमुद ३ वृत्तपत्रांच्या (स्तंभ-५) प्रमाणे देयकांच्या रुपये 
२७०७५/- (रुपये सत्तावीस हजार पंचाहत्तर फक्त) इतक्या रकमेचे धनादेश तयार करुन संबंधितांना त्याचे 
वितरण करावे. 


वरील तक्त्यामध्ये दिलेल्या दैनिकांचे देयकाची रक्‍कम अदा करण्यासाठी मुख्यळेखाजीर्ष मागणी क्र. 
बी-१, २०५५ पोलीस, (00) (०१), संचालन व प्रशासन, (००) (०५)- जाहिराती व प्रसिध्दी या लेखाशीर्षा 
अंतर्गत सन २०१८-१९ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकःसंकिर्ण-१०१९/प्र.क्र. २१७/पोल-११ 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाने वित्तीय अधिकार नियम १९७८ भाग-पहिला, उपविभाग-२, अ.क्र. ८ 
(नियम क्रमांक १७) नुसार विभाग प्रमुखांना दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१५१६२०२७८५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


कही igitally signed by Dilipkt Shedmekhe 
DN: c=IN, 0=G nt OF jarashtra, 
| Ip uMar ‘Home Department, postalCode=400032, 
2.5.4.20=5¢c22eb48b36977859e2ada92f034598 


S h e d mM e kh e ih maine a 968636a6b9d9e 1 OFO, 


2019.03.15 16:22:17 +05'30' 


दि. ज. शोडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर 

२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

३. संचालक, ळेखा व कोषागरे, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुदेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र शासन, मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई 

७. अवर सचिव, अर्थसंकल्प-१, गृह विभाग, मंत्रालय 

८. निवडनस्ती, पोल-११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


